महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ 
मधील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, 
गट-अ या पदावर सविस्तर नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जीएबी २०१९/ प्र.क्र. १५०/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ३१ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांकः जीएबी २०१९/प्र.क्र.१५०/सेवा-२ , दिनांक 92.90.2098 


aR निर्णय- 


वरीळ झासन निर्णयान्वये खाळी नमूद केलेल्या अभियंत्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेतील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट-अ या पदावर दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 


कालावधीसाठी नियुक्त्या देण्यात आल्या असून, प्रथम वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी महाराष्ट्र 


अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. आता सदर उमेदवारांचे 


प्रथम वर्षाचे प्रशिक्षण संपुष्टात आणून त्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी सविस्तर नियुक्‍ती 


देण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील. 


सहायकक कार्यकारी अभियंता यांचे | वाटप करण्यात नियुक्तीचे ठिकाण 
अ. क्र. नांव व जात प्रवर्ग आलेला महसुली 
संवर्ग 

णं श्री. तळेले एकनाथ संदीप, (इ.मा.व) अमरावती सा. बां. उप विभाग, वरुड, जि. 
अमरावती 

२ | att. जोशी शुभम सुशील अमरावती सा. बां. उप विभाग, कारंजालाड, 
जि .वाशिम 

३ | at. नलवडे अमर मच्छिद्र पुणे सा. बां. उप विभाग, सांगली 

४ | श्री. कोकरे युवराज सुखदेव, (भ.ज.क) नाशिक सा. बां. उप विभाग, राहुरी, 
जि. अहमदनगर 

५ | श्री.गळधर रामकृष्ण लिबराज औरंगाबाद ।सा.बां. उप विभाग, धर्माबाद, 
जि. नांदेड 

& श्री. चौधरी सागर किशोर, (इ.मा.व) नाशिक सा. बां. उप विभाग क्र. १, येवला, 
जि. नाशिक 

७ श्री. मते कृष्णा संपत, (इ.मा.व) नाशिक सा. बां. उप विभाग क्र. ३, कळवण, 
जि. नाशिक 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएबी २०१९/ प्र.क्र. १५०/सेवा-२ 


सहायकक कार्यकारी अभियंता यांचे | वाटप करण्यात नियुक्तीचे ठिकाण 
अ. क्र. नांव व जात प्रवर्ग आलेला महसुली 
संवर्ग 

८ | श्री. गुंडतवार शुभम खुझाळ, (भ.ज.-बो नागपूर सा. बां. उप विभाग, समुद्रपूर, 
जि. वर्धा 

९ श्री. दुधाडे शंतनू श्रीकांत, (इ.मा.व) कोकण-१ सा. बां. उप विभाग, वेंगुर्ला, 
जि. सिंधुदुर्ग 

शो o | श्रीमती निकम सलोनी संजय कोकण-१ सा. बां. उप विभाग, गुहागर, 
जि. रत्नागिरी 

णि १ । श्रीमती माने निलम अत्माराम कोकण-१ सा. बां. उप विभाग, चिपळूण, 
जि. रत्नागिरी 

१२ | श्री. यादव अक्षय आनंदराव, (अ.जा.) पुणे सा. बां. रोहयो उप विभाग, पंढरपूर, 
जि. सोलापूर 

93 श्रीम. इंगवले पुजा राजेंद्र कोकण-१ सा. बां. उप विभाग, देवरुख, 
जि. रत्नागिरी 

१४ | श्री. चोपडे विशाल संपतराव, (भ.ज.-क) औरंगाबाद सा. बां. उप विभाग, अर्धापूर, 
जि. नांदेड 

१५ | श्री. वाव्हुळे सिध्दार्थ दादाराव, (अ.जा.) कोकण-२ मुंबई रस्ते प्रकल्प उप विभाग क्र.२ 
वांद्रे 

१६ | श्री. पगारे अक्षय दिलीप, (अ.जा.) नाशिक सा. बां. उप विभाग, एरंडोल, 
जि. जळगाव 

१७ । श्री. जाधव अनिल प्रकाठा, (वि.जा.- अ) औरंगाबाद सा. बां. उप विभाग, बिलोली, 
जि. नांदेड 

१८ | श्री. शिंगाडे सुधीर सखाराम, (अ.ज.) कोकण-२ राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, 
मुरबाड, जि .ठाणे 

१९ श्रीम. वंजारी Gut प्रकाश, (इ.मा.वो नागपूर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्या. मुंबई (शिबीर 
कार्यालय, नागपूर) 

२० | श्रीम. मेश्राम आकांक्षा नृपनाथ, (अ.जा.) कोकण-१ सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण 
भवन, नवी मुंबई यांचे अंतर्गत 

29 श्री. होजवळ किशोर श्रीरंग पुणे राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, सातारा 

(अपंग-कर्णबधीर) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः जीएबी २०१९/ प्र.क्र. १५०/सेवा-२ 


२. प्रादेशिक विभागांतर्गत नियुक्‍ती दिलेल्या संबंधित अभियंत्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता तात्काळ रुजू 
व्हावे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अभियंत्यांविरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाईल. 


३. संबंधित उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, सचिव, राष्ट्रीय 
महामार्ग विभाग, नवी मुंबई व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना कळविण्यात येते की, सदर 
आदेशान्वये आपल्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती दिलेले उक्त अभियंते तात्काळ हजर न 
झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत. जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३१२२०८५४६६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Patil Swati Sachin 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई 
महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
५. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ 

७. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा/मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे 

१०. संबंधित सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ यांना , अधीक्षक अभियंता तथा सह संचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्यामार्फत 

११. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कार्यासन सेवा-१, सेवा-३, आस्थापना-१/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा. बां. विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
२०. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


